उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील सामान्य रुग्णालय , 
रायगड येथील ५६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१८५/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १६ मे,२०१८. 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१३५/आरोग्य ३(अ), दि.०९.०२.२०१८. 
2) सहसंचालक,आरोग्य सेवा,(रुग्णाळय-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे /कक्ष-३/टे-५अ/ 
जिशाचिसारुरायगड/ अपदे-/सन १८-१९/४०६७-६८/२०१८ दि.१४.५.२०१८. 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
झासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील 
सामान्य रुग्णालय, रायगड येथील ५६ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ५६ अस्थायी पदाना शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि- 
२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या 
कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ - सार्वजनिक आरोग्य 

११०-रुग्णालये-दवाखाने 

११०-२- मुफसल क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 

(०१) (09)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 

(२२१० ०१४६) 


शासन निर्णय क्रमांकः STS २०१८/प्रक्र-१८५/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८०५१६१६५१३००३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


वि Digitally signed by Rajendra 
Ra e Nn d ra Shamraoji Kaurte 
| DN: CN = Rajendra Shamraoji 
aa Kaurte, C = IN, S = 
S h am r ao] | Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 


K Date: 2018.05.16 18:44:49 
aurte Date: 2 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्त,आरोग्यसेवा, APRS, SARA भवन, मुंबई 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,रायगड 
६. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय,रायगड 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
८. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
९. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. निवडनस्ती (आरोग्य-३ 31) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


मुंबई मंडळ, ठाणे अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, रायगड-अलिबाग येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, क्रमांक पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या झासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र व दिनांक संख्या पदे चाळू ठेवली त्याचा 
क्रमांक व दिनांक 
णि शासन निर्णय क्र.निप्र ३८९६/क्र.१०/ | वैद्यकीय अधिकारी | ३ | १५६००-३९१०० | सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
आरोग्य-३, दि.१४.१.९४ वर्ग-२ ग्रेड वेतन ५४०० | शासन निर्णय क्र.अपदे २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
२ परिसेविका वर्ग-३ 3. | ९३००-३४८०० | २०१७/ प्र.क्र.१३५/ आरोग्य- य 
ग्रेड वेतन ४३०० | ३अ, दि.९.२.२०१८. ०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम 
३ | शासन निर्णय क्र.निप्र ३८९३/ अधिपरिचारीका १२ | ९३००-३४८०० Fate 
क्र.१०७/ आरोग्य-३, दि.१४.१.९४ ग्रेड वेतन ४२०० ११० - मुफसल क्षेत्रातील शासकीय 
४ | शानिक्र/बिविटी/ १०८३/३/५१५/ । रक्तपेढी तंत्रज्ञ ba ९३००-३४८०० णालये व दवाखाने 
सीआर-४५/पीएच, दि.१९.११.८४ ग्रेड वेतन ४२०० ०१) (०१) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 
५ | शानिक्र/एचएसपी/२८८२/४३१/पीपी | क्ष-किरण तंत्रज्ञ a 9300-3800 A रुग्णालये (२२१० ०१४६) 
एच/३, दि.७७.५.८३ ग्रेड वेतन ४२०० 
६ | शासन निर्णय क्र.निप्र ३८९३/ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ a ९३००-३४८०० 
क्र.१०७/ आरोग्य-३, दि.१४.१.९४ ग्रेड वेतन ४२०० 
७ | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ औषध निर्माता | ५२००-२०२०० 
प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ ग्रेड वेतन २८०० 
८ | शासन निर्णय क्र.निप्र ३८९३/ रुग्णवाहिका 4 4200-20200 
क्र.१०७/ आरोग्य-३, दि.१४.१.९४ । चालक ग्रेड वेतन १९०० 
९ बाहयरुग्ण सेवक 4 ४४४०-७४४० 
ग्रेड वेतन १३०० 
| अपघात विभाग he ४४४०-७४४० 
सेवक ग्रेड वेतन १६०० 
| शास््रक्रियागृह 2 | ४४४०-७४४० 
परिचर ग्रेड वेतन १६०० 


१२ सफाईंगार ५ | ४४४०-७४४० 
ग्रेड वेतन १६०० 
१३ | सआनिवि/झानिक्र/जिरुरा/३८९५/ । कक्षसेवक 8 । ४४४०-७४४० सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
सीआर/१६५/आ-३, दि.२.१.९६ ग्रेड वेतन १६०० | शासन निर्णय क्र.अपदे २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
१४ | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ धोबी (कंत्राटी) he ४४४०-७४४० २०१७/ प्र.क्र.१३५/ आरोग्य- य 
प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ ग्रेड वेतन १६०० | ३अ, दि.९.२.२०१८. ०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम 
१५ उदवाहन चालक श्‌ ४४४०-७४४० it 
ग्रेड वेतन १६०० ११०- मुफसल क्षेत्रातील झासकीय 
णाळलये व दवाखाने 
०१) (०१) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 
य रुग्णालये (२२१० ०१४६) 
एकूण | ३८ 
अतिदक्षता विभाग 
१६ | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ वैद्यकीय अधिकारी a १५६००-३९१०० | सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ ग्रेड वेतन ५४०० | शासन निर्णय क्र.अपदे २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
१७ अधिपरिचारीका a 9300-38200 | २०१७/ प्र.क्र.१३५/ आरोग्य- य 
ग्रेड वेतन ४२०० | ३अ, दि.९.२.२०१८. ०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम 
१८ कक्षसेवक ei ४४४०-७४४० चिवि 
ग्रेड वेतन १३०० ११०-  मुफसल क्षेत्रातील शासकीय 
१९ सफाईंगार 4 ४४४०-७४४० णाळलये व दवाखाने 
ग्रेड वेतन १३०० ०१) (०१) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 
TA रुग्णालये (२२१० ०१४६) 
एकूण | ४ | 
नवजात बालकांचा अतिदक्षता विभाग 
२० | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ अधिपरिचारीका ae 9300-38400 | सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ ग्रेड वेतन ४२०० | शासन निर्णय क्र.अपदे २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
२१ आया Fee | ४४४०-७४४० य 


ग्रेड वेतन 9300 | २०१७/ प्र.क्र.१३५/ आरोग्य- fol - नागरी आरोग्य सेवा व विषम 
३अ, दि.९.२.२०१८. चिवि 
११०- मुफसल क्षेत्रातील झासकीय 
णाळलये व दवाखाने 
०१) (०१) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 
य रुग्णालये (२२१० ०१४६) 
एकूण २ 
शुश्रुषा कक्ष 
२२ | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ महाराष्ट्र वैद्यकिय गि १५६००-३९१०० | सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ | व आरोग्य सेवा ग्रेड वेतन ५४०० | शासन निर्णय क्र.अपदे २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
वर्ग-२ २०१७/ प्र.क्र.१३५/ आरोग्य- य 
२३ अधिपरिचारीका 2 | ९३००-३४८०० | ३अ, दि.९.२.२०१८ ०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम 
ग्रेड वेतन ४२०० Fafa 
२४ कक्षसेवक ae ४४४०-७४४० ११०- मुफसल क्षेत्रातील झासकीय 
ग्रेड वेतन १३०० णालये व दवाखाने 
२५ सफाईगार | BYYO_WHO ०१) (09) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 
ग्रेड वेतन १३०० य रुग्णालये (२२१० ०१४६) 
एकूण षु 
शुश्रुषा प्रशिक्षण विभाग 
२६ | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ सिस्टर टयुटर णि ९३००-३४८०० --(॥-- ---- 
प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ ग्रेड वेतन ४४०० 
एकूण 1१ | 
मनोविकृती चिकित्सा कक्ष 
२७ | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ अधिपरिचारीका ae 8300-38200 ee aes 
प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ ग्रेड वेतन ४२०० 


२८ कक्षसेवक he ४४४०-७४४० 
ग्रेड वेतन १३०० 
२९ सफाईगार शि ४४४०-७४४० 
ग्रेड वेतन १३०० 
एकूण ३ 
ट्रामा केअर युनिट 
३० | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ परिचारीका वर्ग-३ | ९३००-३४८०० --ए-- --ए-- 
प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ ग्रेड वेतन ४२०० 
३१ कक्षसेवक वर्ग-४ शि ४४४०-७४४० 
ग्रेड वेतन १३०० 
एकूण २ 
सि.टी.स्कॅन विभाग 
३२ | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ क्ष-किरण तंत्रज्ञ | ४४४०-७४४०  । सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ ग्रेड वेतन १३०० | शासन निर्णय क्र.अपदे २२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
२०१७/ प्र.क्र.१३५/ आरोग्य- य 
३अ, दि.९.२.२०१८ ०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम 
Feta 
११०- मुफसल क्षेत्रातील झासकीय 
णालये व दवाखाने 
०१) (०१) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 
य रुग्णालये (२२१० ०१४६) 
1 १_| 
एकूण पदे ५६ 


